सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र घरेलू 
कामगार कल्याण मंडळामध्ये घरेलू कामगारांची 
नोंदणी/ नुतणीकरण वाढविणेकरीता जाहिरातीच्या 
माध्यमातून माहिती, प्रचारप्रसिद्धी, जनजागृती 
करण्यासाठी जाहिरात माध्यम आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा , कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- घरेलू-१२२४/प्र.क्र.६४/कामगार-७अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, मंत्राळय,मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- 
१. विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दि.०९.०१.२०२४ च्या 
पत्रांन्वये प्राप्त प्रस्ताव. 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे इतिवृत्त क्र. वृत्तचित्र शाखा/का-७, 
दिनांक ०८.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र RY कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८, अन्वये राज्यात घरेळू कामगार 
मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र RY कामगार कल्याण मंडळामार्फत घरेलू 
कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येते. सदर घरेलू 
कामगारांची नोंदणी/नुतणीकरण वाढविण्यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून 
जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे. या उद्देशाकरिता माहीती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
जाहिरातीद्वारे प्रसार व प्रसिध्दी करुन, प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कार्य कामगार विभागाकडून 
करण्यात येते. त्याअनुषंगाने, विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
कार्यालयामार्फत दि. ०९.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये जाहिरात प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानुसार माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई यांनी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र घरेलू कामगार 
कल्याण मंडळामध्ये घरेलू कामगारांची नोंदणी/ नुतणीकरण वाढविणेकरीता जनजागृती करण्यासाठी 
रु. ४,९६,३९,२००/- (अक्षरी रु. चार कोटी शहाण्णव लाख एकोणचाळीस हजार दोनशे फक्त) इतक्या 
रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास मान्यता दिली आहे. सदर रु. ४,९६,३९,२००/- (अक्षरी रु. 
चार कोटी शहाण्णव लाख एकोणचाळीस हजार दोनशे फक्त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२४/प्र.क्र.६/कामगार-७अ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम 
२००८, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच महाराष्ट्र घरेळू कामगार कल्याण 
मंडळामार्फत घरेलू कामगारांची नोंदणी/ नुतणीकरण वाढविणे यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या 
माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे. या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने रु. 
४,९६,३९,२००/- (अक्षरी रु. चार कोटी शहाण्णव लाख एकोणचाळीस हजार दोनशे Hae) इतक्या 
रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
माध्यम आराखडयाचा तपशील खालील प्रमाणे:- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगारांची नोंदणी/नुतनीकरण वाढविणेकरिता जनजागृती 


क्र. माध्यम तपशिल रक्कम (प्रती प्न एकूण रक्‍कम 
नग) 
निर्मिती साहित्य प्रिट व इतर बाह्य १०,००० षु ५०,००० 
(Production of माध्यमांसाठी क्रिएटिव्ह 
Creative) ऑडिओ जिंगल/स्पॉट ४५,००० | १,८०,००० 
(हिंदी, मराठी) 
Total- A 2,30,000 
क्र. माध्यम तपशिल दर | संख्या | एकूण रक्‍कम 
ia बेस्ट बस रॅप बेस्टच्या बसेसच्या सीबीसी दर १५ 
मागील आणि दोन्ही (DAVP) 20,00,000 
बाजूवरून जाहिरातीचे 
प्रसारण 

२. NMMT बसप नवी मुंबई हहरातीळ  । सीबीसी दर १५ २०,००,००० 
बस रेंपद्वारे प्रसिद्धी (DAVP) 

3 PMPL बस रॅप पुणे शहरातील बस सीबीसी दर १५ १५,००,००० 
रॅपद्वारे प्रसिद्धी (DAVP) 

8 Solapur बसरॅप सोलापूर हाहरातील बस | सीबीसी दर १५ १५,००,००० 
रॅपद्वारे प्रसिद्धी (DAVP) 

षु. एमएसआरसीटीसी । महाराष्ट्र राज्य परिवहन 

बसरॅप महामंडळच्या मागील व | जुने DAVP 

दोन्ही बाजूवरुन दर १५ १,५०,००,००० 
जाहिरातीचे प्रसारण 

६ मुंबई, पुणे, नागपूर, 
छत्रपती संभाजी नगर, सीबीसी दर 

बस क्यू शोल्टर सोलापूर परिवहन (DAVP) १५ ७०,००,००० 

विभागाच्या बस क्यू 
शेल्टरद्वारे प्रसिद्धी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२४/प्र.क्र.६/कामगार-७अ 


एसटी बस डेपो एसटी बस डेपो मधील । जुने DAVP 
७. | मधील एलईडी स्क्रीन | एलईडी स्क्रीनद्वारे दर १५ १,००,००,००० 
प्रसिद्धी 
खाजगी एफएम राज्यातील एफ एम 
रेडिओस्टेशन वाहिन्याच्या ६० सीबीसी दर 
es स्टेशनवरुन ऑडिओ । (DAVP) १५ २५,००,००० 
जिंगल/स्पॉट चे 
प्रसारण 
In Midbreak of News 
आकाडवाणी Bulletin of ७.१०8.॥. | केंद्र १५ १०,००,००० 
g. and 9.00 p.m.state | सरकार 
hook up 
दिं ० । ऑडिओ अनऊंसमेंट लोकल ट्रेन मधील सीबीसी दर 
ऑडिओ अनाऊंसमेंट | (DAVP) १५ ५०,००,००० 
Total -B ४,७५,००,००० 
TOTOL EXPENDITURE (A+B) ४,७७,३०,००० 
९, As per GR Dt. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा 
93.02.2029 - कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टअवेर, 
Administrative तात्पुरता मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, 
Expenses ¥% till | वाहतूक खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
4 Crore and 98,08, 200 
above 4 Cr of 
Media Plan 2 % 
on all increasing 
amount 
ToTAL EXPENDITURE (A+B+C) ४,९६,३९,२०० 
०३. सदर देयकांचा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.के-४, मुख्यळेखाशीर्ष २२३०-कामगार व 


सेवायोजन या लेखाश्ीर्षाखालील (२२३० ५३४५) या मधून सन २०२३-२४ या वर्षासाठी करण्यात 


आलेल्या तरतुदी मधून करण्यात येईल अथवा घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडे शासकीय अनुदान 
मधून जो निधी संचित आहे त्यातून करण्यात येईल. 


०४. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्रक्र ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८,भाग पहिला,उप 


विभाग दोन यामधील अ.क्र.८,नियम क्र.१७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२४/प्र.क्र.६४/कामगार-७अ 


०५. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाने यानुषंगाने संबंधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनांना 
कार्यादेश देण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी. 


०६. विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त नमूद देयकांबाबत 
कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता शासनास सादर करावीत. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०२१६१४५३०७४६१० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
SWAPNIL YASHWANTRAO. याण 


2.5.4.20=33895 18a88af500ef1 7fd52858804c56d5b0db93ce68c9638764849 
614f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

KA Pp A D N | S serialNumber=824DB7B32ED 1 3AAC7B6F 1F11E717770B52D6784F2BC41D 
DFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
Date: 2024.02.16 16:09:13 +05'30' 


(स्व. य. कापडणीस) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवाळय,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,उप मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई 

विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांचे कार्यालय,प्रभादेवी, मुंबई -१३ 

महालेखापाल -१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 


) 

११) 

१२) उप सचिव (कामगार -७ 3) उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३) अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती (कामागार-७आ), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


